संस्करण अधिकारी म्हणून पदनामाने 
घोषित करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: ,एसीआर -०२१२/३८४/प्र.क्र.७२/पोल-५ ब 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक २६ एप्रिल, २०१२ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएफआर १२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा, 
दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएफआर १२११/प्र.क्र.२१७/तेरा, 
दिनांक १७ डिसेंबर, २०१९ 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/९/१५९३/२०११-१२/गोअ 
लिहिणे/३ /१२/१७६ दिनांक 9/2/2092 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भीय दिनांक १ नोव्हेंबर, २०११ च्या आदेशान्वये सन २०११-१२ 
या वर्षापासून शासकीय अधिका-यांचे /कर्मचा-यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करण्याबाबत सुधारीत 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयामधील परिशिष्ट - अ मधील सूचना क्रमांक २६ 
नुसार शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणे यासाठी विहित 
वेळापत्रकानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तर सूचना क्रमांक २७ (ब) नुसार उपरोक्त नियमामधील सूचना 
क्रमांक २६ व २७ (अ) च्या प्रयोजनासाठी अधिका-यांच्या विविध प्रवर्गासाठी संस्करण अधिकारी म्हणून विशिष्ट 
अधिकारी यांना सबंधीत प्रशासकीय विभागाने पदनामाने घोषित करावे. जेणेकरुन, त्यामध्ये त्रुटी राहिल्यास त्याची 
नेमकी जबाबदारी निश्‍चित करता येईल, अशा सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.त्यानुसार पोलीस उप 
निरिक्षक, सहायक पोलीस निरिक्षक व पोलीस निरिक्षक यांचे गोपनीय अहवालाबाबत दिनांक ०१/११/२०११ च्या 
शासन निर्णयातील सूचना क्रमांक २६ व २७ (अ) प्रमाणे कार्यवाही करण्याकरिता सूचना क्रमांक २७ (ब) प्रमाणे 
संस्करण अधिकारी म्हणून घोषित करावयाची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

वरील परिस्थितीत शासन असा निर्णय घेत आहे की,सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन 


दिनांक १ नोव्हेंबर, २०११ च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट - अ मधील सूचना क्र.२७ (ब) नुसार,पोलीस 


महासंचालक व अन्य पोलीस विभागातील पोलीस उप निरिक्षक, सहायक पोलीस निरिक्षक व पोलीस निरिक्षक 
यांच्या सन २०११-१२ या वर्षापासूनच्या गोपनीय अहवालावर, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
दिनांक ९ नोव्हेंबर.२०१५ च्या परिशिष्ट-अ मधील सूचना क्रमांक २६ व २७ (अ) ची कार्यवाही करण्यासाठी या 
शान निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद कल्याप्रमाणे "संस्करण अधिकारी" म्हणन पदनामान 
पित करण्यात येत आहे. संस्करण अधिकाऱ्यांनी विहीत कालावधीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
[द.५.५६९.२०१९९ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 

अधिका-यांच्या गोपनीय अहवालातील शे-याविरूध्द सुचना क्र.३५ नुसार प्राप्त होणा-या निवेदनावर 
[निणंय घण्यासाठी संबाधत पदाचे नियुक्‍ती प्राधिकारी सक्षम आहेत. त्यामुळे गोपनीय अहवालामधील 
शर्‍यांविरुध्दचे निर्णय केवळ नियुक्ती प्राधिकाऱयांनीच घ्यावयाचे आहेत. अधिकाऱयांच्या गोपनीय अहवालातीतन 
शेयांविरुध्द प्राप्त होणाऱया निवदनांवर "नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी"सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१.१५.२०९९ च्या 
शासन निर्णयानुसार विहीत कालावधीत कार्यवाही करावयाची आहे.. 
द. हे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 32/93, दिनांक २८.३.२७९२ steed 
iter मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
‘s, हे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ठेवण्यात आले असून 
AVAL सांकेतांक २०९२०८२६१६१५५६४५६००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


द कनक 
2 रती 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


Ud. 


. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई / गुन्हा अन्वेषण विभाग, पुण / 
बिनतारी संदेश विभाग, पुणे 

. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन विभाग, पुणे 

, सर्व पोलीस आयुक्‍त 

र सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

. अवर सचिव (पोल-९५(अ)), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


डू निवडनस्ती / पोल- ५ (ब) 


परिशिष्ठ "a" 


पोलीस उप निरिक्षक, सहायक पोलीस निरिक्षक व पोलीस निरिक्षक यांचे गोपनीय अहवालाबाबत 
दिनांक ०१/११/२०११ च्या शासन निर्णयानुतील सूचना क्रमांक २६ व २७ (अ) प्रमाणे कार्यवाही करण्याकरिता 
सूचना क्रमांक २७ (ब) प्रमाणे संस्करण अधिकारी म्हणून घोषित करावयाचे प्रस्तावित अधिकारी 


पोलीस घटक 


पोलीस प्रशिक्षण केंद्र 


गुन्हे अन्वेशण प्रशिक्षण 
केंद्र नाशिक 

महाराष्ट्र पोलीस 
अकादमी नाशिक 
अपारंपारिक अभियान 
प्रशिक्षण केंद्र , नागपूर 
राज्य गुप्तावार्ता विभाग 


गुन्हे अन्वेषण विभाग 
नागरी हक्‍क संरक्षण 
दहशतवाद विरोधी 
पथक 

फोर्स वन 


महामार्ग सुरक्षा पथक 


जिल्हे (लोहमार्ग सहीत) 


प्रतिवेदन अधिकारी | पुनर्विलोकन अधिकारी | दिनांक ०१/११/२०११ च्या शासन 
निर्णयातील सूचना क्रमांक २६ व 
२७ (अ) प्रमाणे कार्यवाही 
करण्याकरिता सूचना क्रमांक २७ 
ब प्रमाणे संस्करण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यासाठी 
प्रस्तावित केलेले अधिकारी 


पोलीस उपअधीक्षक परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस 


उपविभागीय पोलीस महानिरिक्षक/ अपर पोलीस 
अधिकारी महासंचालक, लोहमार्ग 


उप प्राचार्य प्राचार्य अपर पोलीस महासंचालक 
बिंग a, 
सहाय्यक संचालक/ | उप संचालक/ पोलीस । अपर पोलीस महासंचालक 
पोलीस उप अधीक्षक प्रशिक्षण 
सहाय्यक संचालक/ । उप संचालक/ पोलीस Pee or 
पोलीस उप अधीक्षक | उप महानिरीक्षक 
उप प्राचार्य प्राचार्य अपर पोलीस महासंचालक, 
प्रशिक्षण 


अपर उप आयुक्‍त | उप आयुक्‍त आयुक्त, राज्य गुप्तावार्ता विभाग 


अपर पोलीस,अधीक्षक | पोलीस अधीक्षक अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे 


अन्वेषण विभाग 
पोलीस उप अधीक्षक | पोलीस अधीक्षक/ विशेष पोलीस महानिरिक्षक / 
पोलीस उप महानिरीक्षक । अपर पोलीस महासंचालक 
पोलीस उप अधीक्षक | पोलीस अधीक्षक अपर पोलीस महासंचालक, 
दहशतवाद विरोधी पथक 
पोलीस उप अधीक्षक | पोलीस अधीक्षक विशेष पोलीस महानिरिक्षक, 
फोर्स वन 
पोलीस उप अधीक्षक | पोलीस अधीक्षक अपर पोलीस महासंचालक, 
वाहतूक 


मोटार परिवहन विभाग 


बिनतारी संदेश विभाग 


राज्य राखीव पोलीस 
बल 


सर्व आयुक्‍तालय 


या व्यतिरिक्त पोलीस 


घटक 


संबंधित पोलीस उप 
अधीक्षक/ सहायक 
पोलीस आयुक्‍त 

संबंधित विभागीय 
पोलीस उपअधीक्षक 
/ सहायक पोलीस 
आयुक्‍त, बिनतारी 
संदेश 


समादेशक सहायक 
/सहायक समादेशक/ 

शस्त्र निरिक्षण 
शाखेचे पोलीस उप 
अधीक्षक / विशेष 
शाखा गट क्रमांक १चे 
पोलीस उप अधीक्षक 
सहायक पोलीस 
आयुक्‍त 


पोलीस उप अधीक्षक 
/ सहायक पोलीस 
आयुक्त 


संबंधित पोलीस 
अधीक्षक/ पोलीस उप 
आयुक्‍त 

जिल्हा पोलीस 
अधीक्षक/आयुक्‍तालयात 
पोलीस उप-आयुक्‍त 
(मुख्यालय)/ 

मुंबईमध्ये पोलीस 
उपायुक्‍त,बरिनतारी संदेश 
संबंधित समादेशक/शस्त्र 
निरीक्षण शाखेचे पोलीस 
अधीक्षक 


पोलीस उप-आयुक्‍त 


अपर पोलीस अधीक्षक/ 
पोलीस अधीक्षक/ 
पोलीस उप-आयुक्‍त 


विशेष पोलीस महानिरिक्षक, 
मोटार परिवहन 


संचालक, बिनतारी संदेश 


बल 


पोलीस आयुक्‍त / सह पोलीस 
आयुक्‍त 


विशेष पोलीस महानिरिक्षक, व 
त्यावरील दर्जाचे संबधित 
अधिकारी 


संबंधित परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस 
महानिरिक्षक, राज्य राखीव पोलीस 


